t DSH EH i) 
| Baretdr सेवा ज्र 
द kad) ae 
thes 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय मुंबई - ४०० ०३२ 
दूरध्वनी क्र:०२२-२२८५०५९५ Email ID : amol.sakharkar@gov.in 


क्रमांक-: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/नो.शा दिनांक: १५ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ- १. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.१५/१५/०४/२०१२, 
दि.२५.०५.२००६ 
२. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.पीओडी-१००७/प्र.क्र.९/१८, (र.व.का.), 
दि.१४.११.२०१३ 
३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.५४/१८, (र.व.का.), 
दि.११.०८.२०१४. 


कार्यालयीन आदेशा 


संदर्भाधीन शासन अधिसुचनेद्वारे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ प्रसारित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या 
अधिनियमातील प्रकरण ३ करीता शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास नियम २०१३ तयार करण्यात 
आले असून ते दि.१४.११.२०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात लागू करण्यात आले आहेत. तसेच विभागाशी/ 
कार्यालयाशी संबंधीत सर्व बाबीवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर 
निर्धारीत करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधीत विषयाबाबतीत सोबतच्या 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे निर्देश असल्यास किंवा 
काही अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे त्यामध्ये योग्य तो बदल करण्यात येईल. 
२. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५१५३९५८१६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 

A M O L DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=36b60751d094e56d974e1 a44ec234c475fb0deSb 


N | L A K A N T H 35a79c1cf69a588f212b260e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


st 
serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C81 


40B1C28DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL 
S A K H A R KA R NILAKANTH SAKHARKAR 


Date: 2023.09.15 15:43:19 +05'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती. 


Cc “७ AD OO 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/नो.शा 


कृषि व पदुम विभाग/नो.शा 


MIP कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध नियम २०१३ मधील नियम ४ अंतर्गत कार्यासनाशी 
संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टिने प्रकरणे सादर करण्याबाबत अधिकारांचे स्तर निर्धारित करणे 


अ.क्र | कार्यासनाकडून सादरीकरणाचे ३ स्तर अंतिम निर्णय | आदेश | अभिप्राय 
हाताळले जाणारे घेण्यास सक्षम । निर्गमित 
प्राधिकारी करण्यास 
सक्षम 
अधिकारी 
वि २ ३ शिवा 4 & ॥ ८ 
१ कृषि व पदुम विभाग क.आ/ अ.स. शी शिक | 
(खुद्द)चे नोंदणी शाखेचे | प्र.नों. शाखा 
टपाल वितरण करणे 
२ | लेखनसामग्री खरेदी व क.आ/ अ.स. उ.स./स.स. | उ.स./स.स. अ.स 
वितरीत करणे प्र.नों. शाखा 
३ कृषि व पदुम विभाग अ.स. उ.स./स.स. । प्र.स./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स 
(खुद्द)श्ी संबंधित नविन 
संगणक, प्रिंटर व 
झेरॉक्स मशीन खरेदी 
४ कृषि व पदुम विभाग अ.स. उ.स./स.स. | HA/AA. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स 
(ean संबंधित जुने 
संगणक, प्रिंटर tof 
मशीन व झेरॉक्स 
मशीन निर्लेखन व 
विक्री. 
4 शासकीय वाहन क.आ/ अ.स. उ.स./स.स. उ.स./स.स अ.स 
दुरुस्ती, इंधन पुरवठा | प्र.नों. शाखा 
६ कृषि व पदुम विभाग अ.स. उ.स./स.स. | प्र.स./अ.मु.स | प्र.स./अ.मु.स. अ.स 
(खुद्द) व विभागाशी 
संबंधित मा.मंत्री व 
मा.राज्यमंत्री यांचेसाठी 
शासकीय वाहन खरेदी 
व जुने वाहन निर्लेखन 
७ | कृषिव पदुम विभागव क.आ/ उ.स./स.स. | उ.स./स.स. उ.स./स.स अ.स 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री । प्र.नों. शाखा 
कार्यालयाची 
विभागाशी संबंधित 
देयके 
८ क.अ./अ.स. शि शि क.अ./अ.स. | क.अ./अ.स 
माहिती अधिकार तथा जन तथा जन .तथा जन 
प्रकरणे माहिती माहिती माहिती 
अधिकारी अधिकारी अधिकारी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


